राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठातील 
श्रीमती मा.चं.जगताप, लिपिक-टंकलेखक यांच्या 
सेवा संवर्ग नियंत्रण कक्ष (कार्यासन १४-अ) मध्ये 
प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५२०/प्र.क्र.९६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १ सा.प्र.वि., क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.११६/सहा, दिनांक २२-०७-२०१६ चे आदेश. 
२) महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२४९/ई, दिनांक ३०-०७-२०१६ चे 
कार्यालयीन आदेशा. 
३) राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांचे क्र.रामाआ २०१६/प्र.क्र.२९/कार्या-२, 
दिनांक २९-०६-२०२० चे पत्र. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक २२-०७-२०१६ च्या आदेशान्वये श्रीमती मा.चं.जगताप, लिपिक- 
टंकलेखक, यांची ४ वर्षाच्या कालावधीसाठी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांच्या कार्यालयात 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ३०-०७-२०१६ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये महसूल व वन विभागाने प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी दिनांक 
३०-०७-२०१६ रोजी कार्यमुक्त केले होते. 
२. राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांनी संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दिनांक २९-०६-२०२० च्या 
पत्रान्वये श्रीमती जगताप, लिपिक-टंकलेखक यांचा ४ वर्षाचा प्रतिनियुक्ती कालावधी दिनांक ३१-०७- 
२०२० रोजी संपुष्टात येत असल्याचे नमूद करुन श्रीमती जगताप यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस कौटुंबिक व 
प्रशासकीय कारणास्तव २ वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
३. मंत्रालयात मोठया प्रमाणात लिपिक-टंकलेखक संवर्गात पदे रिक्‍त आहेत. यास्तव 
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
४. श्रीमती मा.चं.जगताप, लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा राज्य माहिती आयोग, नाशिक 
खंडपीठातून प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तीत करण्यात येऊन त्यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना संवंर्ग नियंत्रण विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) मध्ये करण्यात येत आहे. 
षु. श्रीमती मा.चं.जगताप, लिपिक-टंकलेखक, यांना राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ 
येथून दिनांक २०-१०-२०२० (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्रीमती जगताप यांनी 
प्रत्यावर्तनानंतर पुढीळ पदस्थापना मिळण्यासाठी संवर्ग नियंत्रण विभाग (सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन १४-अ) मध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५२०/प्र.क्र.९६/१४-अ 


te 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥8॥/9$॥[॥9.90५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१३१५४३३५९२०७ असा आहे. हा शासन Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
V R | H A | | १/| N DN: ¢=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administrative 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0863fc5c9cdcc85881943ea0d1a5438c42d27c0b1580feba55 
79800452b60209, 


serialNumber=6b870a94454e2b 1 3ee0959c3370d5d53d60a17d4b6d 
3ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 
Date: 2020.10.13 15:45:01 +05'30' 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती मा.चं.जगताप, लिपिक-टंकलेखक राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक. 


सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३वामजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 
मंत्रालयात रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरुन 
संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, ४था मजला, पिनॅकल मॉल, त्र्यंबक नाका 
सिग्नल जवळ, जूना आग्रा रोड, नाशिक-४२२ ००२. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
उप सचिव (का.क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, 
मुंबई ४०० ०३२. 
कोषागार अधिकारी, नाशिक, लेखा कोष भवन, सी.बी.एस, सेंट्रल बस स्टॅन्ड जवळ, 
नाशिक-४२२००२. 
साप्रवि/१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


